मा. उच्च न्यायालय मुंबई व जिल्हा 
न्यायालयांना Video Conferencing 
करीता १०० Licences खरेदी 
करण्याच्या रु. १९,२१,८००/- इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संगणक -२०२०/प्र.क्र.२०/का.०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा :- केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.590./00॥॥./३१/२०२०, दिनांक २२.०१.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांनी 
Covid-98 या साथीच्या अनुषंगाने न्यायालयीन कामकाजाकरिता उच्च न्यायालय, मुंबई व त्यांचे 
खंडपीठ नागपूर , औरंगाबाद तसेच जिल्हा न्यायालयांकरिता Video Conferencing software 
च्या १०० Licences खरेदीचा रु.१९,२१,८००/- इतक्या रकमेचा प्रस्ताव संगणक समिती मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास 
विभागाच्या दिनांक ११.०९.२०२० रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत मान्यता 
देण्यात आली आहे. यानुषंगाने Video Conferencing software च्या १०० Licences खरेदी 
करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणय निर्णय :- 

Covid-98 या साथीच्या अनुषंगाने न्यायालयीन कामकाजाकरिता उच्च न्यायालय, मुंबई व 
त्यांचे खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद तसेच जिल्हा न्यायालयांना Video Conferencing करीता १०० 
Licences खरेदी करण्याच्या रु.१९,२१,८००/- (रु. एकोणीस लक्ष एकवीस हजार sisal फक्त) 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. Video Conferencing करीता १०० Licences खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाच्या खर्चाचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


Sr. No. Location Qty Price per licence per 10181 price 
year inclusive of all taxes; (in Rs.) 
1. Bombay High 30 19,218/- 5,76,540/- 
Court 
2. | District Judiciary | 70 19,218/- 13,45,260/- 
Grand Total 19,21,800/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक -२०२०/प्र.क्र.२०/का.०७ 


३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी 
व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) "१७ 
संगणक खर्च" या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२०-२१ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


छ. Video Conferencing साठी १०० Licences खरेदी करण्याकरिता रु .१९,२१,८००/- 
इतका निधी महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, जे ०००२ यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 

५. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ 
मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ मधील २ व ३ या अटींच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३९३/ 
२०२०/व्यय-५, दिनांक ०८.०९.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात त्वरीत शासनास सादर करावे. 

७. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०१९१५३१११९३१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ese e Digit 
DN: 
Nitin Virsen om 
5 
° serialNumber=38da45fc1 82de9210d4220cd41371018a4d6f008 
| Wa Nn e 92e5d1478cba8413afb06c03, cn=Nitin Virsen Jiwane 
Date: 2020.10.19 15:33:13 +05'30" 


(नि. वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


195089773c42d6ed2475cd06 1 a337b724 


प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८ 
९ 


. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक -२०२०/प्र.क्र.२०/का.०७ 


१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ठाकरसी हाऊस ३, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, 
२ रा मजला, श्ुरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टे, मुंबई. 

११. सह सचिव, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


